सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, 
गट-अ ( तांत्रिक ) या पदावर 
पदोन्नतीने पदस्थापना देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि व पश्गुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेड क्रमांक : मत्स्यआ-२०२१/प्र.क्र.-६२/पदुम-१२ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- २९ जुले, २०२२ 


वाचा :- कृषि व पदुम विभाग शासन आदेशा क्रमांक : मत्स्यआ-२०२१/प्र.क्र.-६२/पदुम-१२, 
दि.१५ जून, २०२२ 


शासन आदेठा :- 


मत्स्यव्यवसाय विभागातील, मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी गट-ब (तांत्रिक) यांना 
सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, गट-अ ( तांत्रिक) या पदावर रु.१५६००-३९१०० (ग्रेड पे ५४००) 
(६ व्या वेतन आयोगानुसार), एस-२०, ५६१००-१७७५०० ( ७ व्या वेतन आयोगानुसार ) या 
वेतनश्रेणीत रिक्‍त पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन 
राहून शासन आदेश दि.१५.०६.२०२२ अन्वये पदोन्नतीने पदस्थापना देण्याचे आदेश निर्गमित 
करण्यात आले आहेत. 


२. शासनाच्या वाचा येथीळ दिनांक १५/६/२०२२ च्या आदेशातील अ.क्र.४ येथील 
श्री.अ.रा.शिंदे-इनामदार, मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी, पुणे, गट-ब (तांत्रिक) यांच्या 
पदस्थापनेमध्ये खालीलप्रमाणे अंशात: बदल करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव सध्या धारण | वाटप झालेला | पदोन्नतीने अभिप्राय 
करीत महसूली पदस्थापनेचे 
असलेले पद | विभागीय ठिकाण 
संवर्ग 
i श्री. ax शिदे- | मत्स्यव्यवसाय | औरंगाबाद | सहाय्यक रिक्‍त पदी 
इनामदार विकास आयुक्‍त 
अधिकारी, पुणे मत्स्यव्यवसाय, 
मुंबई शहर. 
टग कृषि व पदुम विभाग शासन आदेश क्रमांक : मत्स्यआ-२०२१/प्र.क्र.-६२/पदुम-१२, 


दि.१५ जून, २०२२ मधील सर्व अटी व शर्ती तशाच लागू राहतील. 


शासन आदेश क्रमांकः मत्स्यआ-२०२१/प्र.क्र.--६२/ पदुम-१२ 


४. 


सदर झासन sear महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५५/.॥8॥/५॥[॥.90०५.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२२०७२९१७२८४२०८०१ असा 


आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Wa:- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Shrinivas oN cat nr states 
Jagannath Shastri a or 
(श्री निवास शास्त्री) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल महोदयांचे सचिव 


8. 
Go 


१२ 


. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव 

. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 

. अपर मुख्य सचिव (सेवा) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. प्रधान सचिव (मत्स्य), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

. प्रादेशिक उपायुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, मुंबई/ औरंगाबाद 

. सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, मुंबई शहहर/ औरंगाबाद 


महालेखापाल (लेखापरिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र 4, मुंबई नागपूर, 


.संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, मुंबई यांचेमार्फत 
११. 
.निवडनस्ती पदुम-१२ 


लेखा व कोषागार अधिकारी, मुंबई 


पृष्ठ २ पैकी २ 


